“श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी (करवीर निवासिनी, 
अंबाबाई) मंदिर,कोल्हापूर, या तिर्थक्षेत्र विकास 
आराखड्यास” निधी वितरीत करण्याबाबत. 

सन २०२३-२४ साठी लेखाशिर्ष (२२१७ ॥२८१) 
खाली रक्‍कम रू. ४० कोटी. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-कोमपा-२०२३/प्र.क्र.१८३/नवि-१९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


(१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दिनांक ०४ जून, २०१५. 

(२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दिनांक १९ जुलै, २०१६. 

(३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.कोमपा-२०१४/प्र.क्र.६७/नवि-१९, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९. 

(४ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.कोमपा-२०१९/प्र.क्र.६७/नवि-१९, 
दिनांक ०८ मार्च, २०१९. 

(५) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमयुपी-२०१९/प्र.क्र.१९६/नवि-१९, 
दिनांक २० मार्च, २०२०. 

(६) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.कोमपा-२०२३/प्र.क्र.८३/नवि-१९, 
दिनांक २९ मार्च, २०२३. 

(७) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पुरक-२०२३/प्र.क्र.9६/अर्थ-३, 
दिनांक २५ ऑक्टोंबर, २०२३. 

(८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पुरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, 
दिनांक १९ डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील “श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी (करवीर निवासिनी, अंबाबाई) मंदिर, 
कोल्हापूर ” या तिर्थक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी (करवीर निवासिनी, अंबाबाई) 
मंदिर, कोल्हापूर विकास आराखड्यास ARAM तत्वत: सहमती दिली आहे. त्यानुसार या 
आराखड्याच्या प्रथम टप्प्यात करावयाच्या निश्चित केलेल्या रु.७९.९६ कोटी रक्कमेच्या कामांना 
शासन निर्णय दिनांक २०/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यानुसार प्रथम टप्प्यातील करावयाच्या कामांसाठी दि.०८/०३/२०१९, 
दि.२०/०३/२०२० व दि.२९/०३/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे रु.७.०० कोटी, रु.१.२० 
कोटी व रु.२.५० कोटी असा एकूण रु.१०.७० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर 
आराखड्याच्या प्रथम टप्प्यात मंजूर केलेल्या निधीपैकी चाळू आर्थिक वर्षात रु.६९.२६ कोटी 
(अक्षरी रुपये एकोणसत्तर कोटी सव्वीस लक्ष फक्त) इतका अतिरिक्त नियतव्यय पुरक मागणीद्वारे 


शासन निर्णय क्रमांकःकोमपा-२०२३/प्र.क्र.१८३/नवि-१९, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ 

उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या पुरक मागणीव्दारे लेखाशिर्ष २२१७/॥२८१ (कार्यक्रम) ३१- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली रु.४० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला 
असून सदरचा निधी वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागाने मंजूरी दिली आहे. श्रीक्षेत्र 
महालक्ष्मी (करवीर निवासिनी, अंबाबाई) मंदिर, कोल्हापूर तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी चालू वित्तीय वर्षात उपलब्ध अनुदानातून निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी (करवीर निवासिनी, अंबाबाई) मंदिर, कोल्हापूर,” या तिर्थक्षेत्राच्या 
विकास आराखड्याकरीता "श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापूर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा” या 
योजनेंतर्गत रक्‍कम रु.४०,००,००,०००/- ( अक्षरी रुपये चाळीस कोटी मात्र) इतका निधी वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 

०२. “श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी (करवीर निवासिनी, अंबाबाई) मंदिर, कोल्हापूर” तिर्थक्षेत्र विकास 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून रु.४० कोटी इतका 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपेक्षा जास्तीचे दायित्व घेण्यात 
येऊ नये. 

०३. निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे, तसेच 
विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून वेळोवेळी 
निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 
(Financial Power) भंग होणार नाही. तसेच, कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही 
हे पहावे. 

०४. या शासन निर्णयानुसार मंजूर व वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे कोल्हापूर 
महानगरपालिका, कोल्हापूर यांना वितरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना नियंत्रक 
अधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
कोल्हापूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर शासन 
निर्णयान्वये मंजूर रक्‍कम जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे नियंत्रक अधिकारी म्हणून वर्ग 
करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदरचा निधी आहरित करुन कार्यान्वयन 
यंत्रणेस वितरीत करण्यात यावा. 

०५. संदर्भाधीन क्र.(३) येथील शासन निर्णयान्वये या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
असून सदर शासन निर्णयातील, तसेच संदर्भाधीन क्र.(४) ते (६) येथील शासन निर्णयातील अटी व 
शर्ती कायम राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःकोमपा-२०२३/प्र.क्र.१८३/नवि-१९, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ 

०६. यासंबंधीचा खर्चे मागणी क्रमांक एफ-२, २२१७, ०५-इतर नगर विकास योजना, १९१ 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००)(०२), श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी (करवीर निवासनी, अंबाबाई) मंदिर, 
कोल्हापूर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा(२२१७ ॥२८१) (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

०७. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५/कार्यासन-१४४४, 
दिनांक २५/०१/२०२४ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७१/व्यय-३, दिनांक 
०२/०२/२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२३१७५६५५६०२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
SUSHILA ates 


2.5.4.20=be0660f27b88fa30c 14d66b8296a2c28478562c6fd9d1d360 


094fe11409501d5, postalCode=400032, st=Maharasht 


ra, 
D H O N DI RA M PAWA R serialNumber=2D78E8AB53FB36 1 9E69D852CE1492593ABC1DCE1D 


F4E081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 


Date: 2024.02.23 18:12:27 +05'30' 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. विभागीय आयुक्त, पुणे. 
. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
५. आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८. सहसंचालक, ळेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर . 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,कोल्हापूर. 
१३. वित्त विभाग (व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती (नवि-१९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


